राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी दुस-या हप्त्याचा 
सर्वसाधारण  प्रवर्गासाठीचा केंद्र हिश्याचा 
रु.९२२.५३ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.९०/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ९०/३-अ , दि.१९.७. २०१८ 
) केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफनं.३६-२८/२०१७- BE, विस्तार कक्ष, 
दि.१.२.२०१९ ची दोन पत्रे 
३) संचालक आत्मा यांचे पत्र क्र.आत्मा/ प्र.क्र.०३-१८/लेखा /निवि/१२२/२०१९, दि. १.२.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१९ जुले,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि 
विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. ११३८२.६८ लक्ष 
रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे . 


Ee) 


AD 


केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये सदर योजनेकरिता दि. 9.2.2098 च्या पत्रान्वये दुस-या हप्त्यापोटी 
केंद्र हिऱ्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.९२२.५३ लक्ष निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने समरुप राज्य 
हिऱ्याचा (9200 मधून) रु.६१५.०२ लक्ष गृहीत धरता सद्यस्थितीत, एकूण रु. १५३७.५५ लक्ष निधी सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी चाळू वर्षी दुसऱ्या हप्त्यात वितरीत करता येणे शक्‍य आहे. त्यानुषंगाने, या शासन निर्णयान्वये सदर 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय :- 


१. सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या (NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी चाळू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱ्‌याचा (६०%) दुस-या हप्त्याचा 
रु. ९२२.५३ लक्ष (रुपये नऊ कोटी बावीस लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त) निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात येत आहे. त्या समरुप राज्य हिऱ्याचा (४०%) रु. ६१५.०२ लक्ष निधी जिल्हा नियोजन व 
विकास समिती (9200) निधीतून उपलब्ध करुन घ्यावा. अशाप्रकारे या योजनेचा केंद्र व राज्य हिऱ्याचा 
(9200 मधून) मिळून एकुण रु. 9430.44 लक्ष (रुपये पंधरा कोटी सदोतीस लक्ष पच्चावन्न हजार फक्त) 
निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी चालू वर्षी दुस-या हप्त्यात वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. ९०/३-ओ 


योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणारा निधी खालील नमूद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

मागणी क्र. डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

१०९ विस्तार व प्रशिक्षण 

(०१)(४४) कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य 

(आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) 

(सर्वसाधारण प्रवर्ग) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 


२. आत्मा कार्यक्रम सन २०१८-१९ साठी सर्वसाधारण या प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आळेला निधीचा केवळ 
त्याच प्रवर्गासाठी वापर करण्यात यावा. 

३. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, पुढील 
अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रग अधिकारी  । आहरण व संवितरण अधिकारी 


णो . __ आयुक्तालयस्तर | आयुक्त (कृषि), कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
आयुक्तालय, पुणे । आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
संचालक आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 

या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस प्रणालीव्दारे 
वितरीत करावा. 
सदर योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
(Audited Utilization Certificates) सत्वर सादर करावीत. 

हा शासन निर्णय वित्त परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ नुसार विहित 
केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥/०७॥॥७.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१६२६५४६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


= 


Cc 
eS 
~S 


ce 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल _ आदेशानुसार कलर 
महाराष्ट्राचे a याच्या आदेशानुसार व नावाने , , 
Digitally signed by Neeta Eknath Shinde 
N F Nn h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2 ffd6992498e56663024368c7 2b33364cfb066d53682c53a425e54d 
187०701, 
की serialNumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be57548776492ba36e 
h | n e 77ea1c4aa53b, cn=Neeta Eknath Shinde 
Date: 2019.02.25 16:29:05 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रती — 


१) मा.मंत्री (कृषि), कृषि a पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. ९०/३-ओ 


) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) आयुक्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
५) संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

) 

) 


सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१०) संचालक वनामती, नागपूर 
११) उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 
१२) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१४) सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 
१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१६) कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१९) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), HATHA, मुंबई-३२ 
२०) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

29) कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


